विधि व न्याय विभागांतर्गत संगणकीकरण 
प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (PIC) गठीत 
करणेबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पीआयसी -२०१९/प्र.क्र. ५०/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. सीओएम -१००१/प्र.क्र. १७४/०१/३९, 

दिनांक २९ ऑक्टोबर, २००१. 

2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, 
दिनांक २३ सप्टेबर, २०११. 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र. सीएचसी १०१०/७५७/(प्र.क्र.१३०/१०)/का-१७, 
दिनांक ३ मार्च, २०१२. 

४) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र. पीआयसी -२०१९/प्र.क्र.५०/का-०७, 
दिनांक १२ मार्च, २०२०. 


उपरोक्त संदर्भाधीन ४ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ पुढीलप्रमाणे आहे:- 
षे " संगणकीकरणाचे दृष्टीने या विभागाचे व क्षेत्रिय कार्यालयाचे संगणकीकरण प्रकल्प 


राबविण्यासाठी या विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमळबजावणी समिती 
(Project Implementation Committee, PIC) गठीत करण्यात येत आहे. 


१. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : अध्यक्ष 

२. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 

३. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 

५. प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 

६. संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुख. : सदस्य 

७. सह सचिव/उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य सचिव.” 

- याऐवजी - 
ष्‌ " संगणकीकरणाचे दृष्टीने या विभागाचे व क्षेत्रिय कार्यालयाचे संगणकीकरण प्रकल्प 


राबविण्यासाठी या विभागाच्या सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee, PIC) गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीआयसी -२०१९/प्र.क्र. ५०/का. ०७ 


१ 
२ 
३. 
tos 


an 


सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : अध्यक्ष 


प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 

प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 

संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुख. : सदस्य 

सह सचिव/उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य सचिव.” 
असे वाचावे. 


सदर NAT शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१॥//.॥६॥0859॥[॥.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२९१७०३५३२७१२ असा आहे. 
हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nitin Virsen 
Jiwane 


14 
ate: 20: 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


03, cn=Nitin Virsen Jiwane 
:26 +05'30° 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव. 


३. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


६. सचिव, (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व कक्ष अधिकारी/अधिक्षक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


